RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक २४ ] 


सोमवार , एप्रिल २५ , २०१६ / वैशाख ५, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ४१ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वसई -विरार शहर महानगरपालिका 


मुख्य कार्यालय , विरार , तालुका वसई , जिल्हा पालघर , दिनांक २५ एप्रिल २०१६ 


अधिसूचना 


क्रमांक वविशम / नगरसचिव / ४२ / २०१६ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५ ( २) ( ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित सदस्यांच्या अर्हता व 
नियुक्त्या ) नियम , २०१२ च्या तरतुदी अन्वये, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या पाच रिक्त जागांवर 
मा . सर्वसाधारण सभा, दिनांक २५ एप्रिल २०१६, ठराव क्र . ०१ अन्वये, बहुजन विकास आघाडीच्या (१) श्री . साने प्रफुल्ल जगन्नाथ, ( २) पाटील 
अजीव यशवंत , ( ३) हुद्दा इकबाल अमीर अली, ( ४ ) क्षीरसागर प्रवीण हिराजी, ( ५ ) वळवईकर संतोष दत्ताराम यांच्या नियुक्तीस मान्यता प्रदान 
केलेली आहे. 


त्याअर्थी मी , संजीव नाना पाटील , महानगरपालिका सचिव, वसई-विरार शहर महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित 
सदस्यांच्या अर्हता व नियुक्त्या) नियम , २०१२ च्या नियम ६ अन्वये, मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत 
नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त केलेल्या पुढील नामनिर्देशित पालिका सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करीत आहे 


( १ ) 


भाग दोन - ४१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , एप्रिल २५, २०१६ / वैशाख ५ , 


शके १ ९ ३८ 


अ.क्र . 


नामनिर्देशित पालिका 


नामनिर्देशित पालिका 

सदस्यांचे नाव 


सदस्यांचा पत्ता 


नामनिर्देशित 
सदस्यांचा पक्ष / 

आघाडी 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


श्री . साने प्रफुल्ल जगन्नाथ 
पाटील अजीव यशवंत 


“ 


२ 


( ३ ) 
३०१ , ३०२ ,किंगस्टन टॉवर , विवा कॉलेजसमोर, विरार पश्चिम 

माऊली " गावठाण रोड , विरार ( प .), पिन ४०१३०३ 
४०२, नेमीनाथ दर्शन ऑफ साईनगर , वसई रोड (प.) , 
ता . वसई, जि . पालघर . 
२०१, क्षीरसागर हाऊस, गावठाण रोड, विरार ( प.) पिन ४०१३०३ 
५५५ , सार्थ, 

सुमन 

रेसिडंसीच्या मागे , रमेदी, आझाद रोड, 
वसई ( प. ) ४०१२०१. 


बहुजन विकास आघाडी 
बहुजन विकास आघाडी 
बहुजन विकास आघाडी 


हुद्दा इक्बाल अमीरअली 


क्षीरसागर प्रवीण हिराजी 


बहुजन विकास आघाडी 
बहुजन विकास आघाडी 


वळवईकर संतोष दत्ताराम 


स्थळ : वसई -विरार शहर महानगरपालिकेचे 
मुख्यालय , 

विरार ( पूर्व), 
दिनांक २५ एप्रिल २०१६. 


संजीव पाटील, 
महानगरपालिका सचिव , 
वसई-विरार शहर महानगरपालिका. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , 
EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


